वाचा 


प्रस्तावना 
को. प. बंधारा होटफळ, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर या योजनेस शासन निर्णय क्र. कोपबं/ १८८५/ 
५५७ / १५५ /८५ /लपा- (१, दिनांक ०६/०६/१९८५ अन्वये एकूण रु.५०.२३ लक्ष इतक्या किंमतीस मूळ 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदर मूळ प्रशासकिय मान्यता प्रस्ताव सन १९८४-८५ 
च्या दरसूचीनुसार तयार करण्यात आलेले होते. प्रकल्पाचे काम सुरु असताना दरसूचीतील दरातील 
फरकामुळे वाढ, भूसंपादन किंमतीतील वाढीमुळे, जास्त दराची निविदा स्विकृतीमुळे, अपुरे सर्वेक्षण व 
अन्वेषण तसेच अपुरी तरतूद व इतर कारणांमुळे सन २०११-१२ ची दरसूची वापरुन सुधारित 
अंदाजपत्रक तयार करुन रु. ९०.०४ लक्ष इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 


१) 


को.प.बंधारा शेटफळ, ता.पंढरपूर, 
जि.सोलापूर या योजनेस प्रथम सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०११/(४२३/२०११/ लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ डिसेंबर, २०२० 


9) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे 


जा.क्र.मकृखोविमं/२११/(९७९/२०११)/लपा-१/७३१६, दि.१४/०९/२०११ चे पत्र. 


२) शासनाचे पत्र क्र. सुप्रमा २०११/(४२३/२०११)/ ल.पा.१, दिनांक ०६/०६/२०१८ 


संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी 
सादर केलेल्या को. प. बंधारा होटफळ, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर या योजनेस सन २०११-१२ची 
दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार कामाच्या अंदाजित रु. ९०.०४ लक्ष 
(रुपये नव्वद लाख चार हजार फक्त) या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


प्रथम सुधारित प्रशासकिय मान्यता किंमतीत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात यावे. 

सदर प्रकल्पावर मंजूर प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा रू. ३९.८१ लक्ष इतका जादा 
खर्च सुधारित प्रशासकीय मान्यता नसताना खर्च करण्यात आला आहे. सदर मान्यताप्राप्त 
किंमतीपेक्षा जास्त झालेल्या खर्चाबाबतीत सुरू असलेली कार्यवाही व यासंदर्भात 
मुद्यांच्या पुर्ततेबाबतची कार्यवाही सुरू ठेवण्यात यावी. 

लाभधारकांची पाणी वापर सहकारी संस्था स्थापन करावी. 

सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयी करण्याच्या विविध 
टप्यावर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता गृहित धरता येणार नाही. 

या योजनेबाबत चाळू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे 
चाळू राहील. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय 
चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०११/(४२३/२०११/ लपा 


4) 


१५. सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, 
निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. यासंदर्भात प्रचलित शासन 
निर्णय, cwo ची मार्गदर्डाक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा 
कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे अंबलबजावणी करण्यात यावी. 


अंदाजित किंमतीचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ मधील विवरणपत्रात देण्यात आला आहे. 
या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी आय ५ "४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यावरील 
भांडवली खर्च १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर क्षेत्रातील गुंतवणूका, (००)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंशदान (ल.पा.) (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०२ ४७९४) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकावा व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 
निधीची मंजूरी मिळाल्याशिवाय या योजनेच्या कामावर कोणत्याही कामाचा खर्च करू नये. 

a शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५७/ का.१४३४ 
दिनांक २८/०३/२०१८ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६२/ व्यय १२ 
दिनांक १६/०९/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकिय 
मान्यता नोंदवहीत अ.क्र. २१० वर नोंदविण्यांत आलेली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥६॥8॥/859॥[॥9.90५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१५५६४७८६२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ति 
Purnima Devang Desai oN 


(पुर्णिमा देसाई) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१.अंदाजित किंमतीच्या गोषवाऱ्यासह :- 

२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपुर. 

४.वित्त विभाग (व्यय-१२)मंत्राळय, मुंबई ३२ 

५.नियोजन जिभाग (कार्यासन 9838), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

७.मुख्य अभियंता(वि.प्र), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

८. आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९.जिल्हाधिकारी , सोलापूर. 

१०. अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर. 

११. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, सोलापूर 

१२. कार्यासन अर्थ, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. ळपा संग्रहार्थ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०११/(४२३/२०११/ लपा 


परिशिष्ट-अ 

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा १०११/(४२३/२०११/ लपा दिनांक ०२/१२/२०२० चे सहपत्र 
को.प.बंधारा CHS, ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर च्या प्रथम सुधारित प्रशासकिय 

मान्यतेचा अंदाजित किंमतीचा गोषवारा 


अ.क्र उपशिर्ष किंमत (रु.लक्ष) 

१ अ- प्राथमिक कामे ०.२४ 
२ ।ब-भूसंपादन 0.199 
3 ।सी-कामे ६८.५६ 
४ | के- इमारती १.२२ 
५  ।ओ-संकोीर्ण ०.१२ 
६ | पी-देखभाल ९.७८ 
७ | आर-दळणवळण १.२९ 
८ | अनुषंगिक खर्च ८.१२ 

एकूण ९०.०४ 


Purnima Devang Desai 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 
urnimi esai, C = IN, 


DN: CI छन 
Mahar. ,O= nt of Maharashtra, OU = 


Water Resources Department 
Date: 2020.12.03 16:00:49 +05'30' 


(पुर्णिमा देसाई) 


उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


